मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली 
पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत उपसा सिंचन 
उपविभाग क्र.१, गडचिरोली या उपविभागातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते 
दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२१/प्र.क्र.४७/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३.०४.२०२१. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क.सीओई २०२०/प्र.क्र.४५/जवि, दि.०९.१०.२०२०. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचे पत्र जा.क्र.८०७/आस्था-८/ 
मुदतवाढ २०२१, दि.०८.०३.२०२१. 

झासन निर्णय: 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार, 
त्यांच्या कार्यालयांतर्गत अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत उपसा सिंचन उपविभाग क्र.१, गडचिरोली 
या उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १३ पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते ३१.०८.२०२१ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र.आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंठादान (वेतन), (०४) (02) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय 999)” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दिनांक 
१५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव व 
उप सचिव (सेवा) यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०४२६१६११०२८२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Rajnish BN GN = aris arto Sua, नि 
Ramkishor Shukla seston ens nwo 
(र. रा. शुक्ला) 
शासनाचे उप सचिव 


सोबत:- विवरणपत्र. 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.४७/जवि 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई/ नागपूर. 

३. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 

५. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर. 

६. अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 

७. कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत उपसा सिंचन उपविभाग क्र.१, गडचिरोली. 
८. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.४७/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई-२०२१/प्र.क्र.४७/ज.वि. दिनांक : 23.08.2029 चे 
विवरणपत्र 
कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत उपसा सिंचन उपविभाग क्र.१, 
गडचिरोली 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशिल 
(दि.०१.०३.२०२१ ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत पदांना मुदतवाढ) 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदे 

शिळा उप विभागीय अभियंता 1 त 

२ शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता ३ 

३ वरिष्ठ लिपीक a ee 

४ लिपिक-नि-टंकळेखक ३ 

4 अनुरेखक 1 त 

& वाहन चालक 1 तकी. | 
शिपाई २ 
चौकीदार 1 त 

एकूण १३ 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor 


Rajnish Shukla 


DN: CN = Rajnish Ramkishor Shukla, C = 
Fi IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Ra mM kis h 0 r S h [1 kl a Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 
Date: 2021.04.26 16:19:56 +05'30' 


(र. रा. शुक्ला) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


